श्री. गुरू गोबिंद सिंघजी अभियांत्रिकी 
व तंत्रज्ञान संस्था, नांदेड या 
अशासकीय अनुदानित संस्थेच्या 
नवीन नियामक मंडळाचे (BOG) 
गठण करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बैठक ३६११/(११९/२२)/तांशि-२ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १७ जानेवारी, २०२३ 


संदर्भ : १. उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ११११/(०२/२०)/तांशि-२, 
दिनांक १० जानेवारी, २०२० 
२. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीची अधिसूचना 
३. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ (संलग्न महाविद्यालये, मान्यताप्राप्त परिसंस्था आणि 
संचलित किंवा घटक महाविद्यालये यांना स्वायत्तता देण्याबाबतची मानके) एकरूप 
परिनियम, २०१८, दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ 
४. संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्र. १७/तंशिसं/संचालक/विश्वस्त मंडळ/२०२२/ १६८, 
दिनांक १२ ऑक्टोबर, २०२२ 
प्रस्तावना : 


राज्यातील शासकीय तथा अझ्ञासकीय पूर्णत: अनुदानित शासन मालकीच्या स्वायत्त 
अभियांत्रिकी महाविद्यालये/ संस्थांमधील नियामक मंडळावर राज्य शासनाद्वारे नियुक्‍त अध्यक्ष व 
सदस्यांच्या नियुक्त्या संदर्भ क्र. १ येथील दिनांक १० जानेवारी, २०२० रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रद्द करण्यात आल्या आहेत. 


तद्नंतर, मा. अध्यक्ष, विश्वस्त मंडळ तथा मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक of ऑक्टोबर, २०२२ रोजी वीरमाता जिजाबाई तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, 
मुंबई व श्री. गुरू गोबिंद सिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, नांदेड या दोन अनुदानित 
अशासकीय संस्थांच्या विश्वस्त मंडळाची बैठक संपन्न झाली. सदर बैठकीत श्री. गुरू गोबिंद 
सिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, नांदेड या अशासकीय अनुदानित स्वायत्त संस्थेच्या 
नियामक मंडळावर विश्वस्त मंडळाकडून नामनिर्देशित करावयाच्या अध्यक्ष व सदस्यांच्या 
नियुक्तीबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार, श्री. गुरू गोबिंद सिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान 
संस्था, नांदेड या अशासकीय अनुदानित स्वायत्त संस्थेच्या नियामक मंडळाचे नव्याने गठन 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन TAU : निर्णय: 


संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीची अधिसूचना तसेच, संदर्भ क्र. ३ 
येथील दिनांक १४ जानेवारी, २०१९ रोजीच्या अधिसूचनेतील तरतुदींनुसार, तंत्र शिक्षण 
संचालनालयाच्या अखत्यारितील श्री. गुरू गोबिंद Reh अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक ३६११/(११९/२२)/तांशि-२ 


नांदेड या अशासकीय अनुदानित संस्थेच्या नियामक मंडळाचे गठन पुढीलप्रमाणे करण्यात येत 


आहे- 
"क्य प्रवर्ग नियुक्‍ती पदनाम 
षु व्यवस्थापन १. श्री. सुनील रायठठ्ठा अध्यक्ष 
सदस्य अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, 
विनोदराय इंजिनियर्स प्रा.लि., जालना. 
२. श्री. प्रशांत पोळ, सदस्य 
Telecommunication and IT Consultant, 
“FAT” ११२६, समाधान हॉस्पिटलच्या बाजूला, 
ब्रिट टाऊन, जबलपूर, मध्य प्रदेश- ४८२००२ 
३. श्री. निखिल प्रभाकर मुंडले सदस्य 
उपाध्यक्ष, दीनदयाल संशोधन संस्था, नवी दिल्ली 
४. श्री. आशुतोष Sax (IPS), सदस्य 
आयुक्त, राज्य गुप्तचर विभाग, मुंबई 
५. श्री. संत बाबा हरनाम सिंग लंगर साहिब ट्रस्टचे प्रतिनिधी | सदस्य 
२ महाविद्यालयातील | ज्येष्ठतेच्या आधारे प्राचार्याकडून आळीपाळीने नामनिर्दशित सदस्य 
सदस्य | अध्यापक 
१ उद्योजग किंवा सौ. राजश्री हेमंत पाटील, सदस्य 
सदस्य | शिक्षणतज्ञ अध्यक्ष, गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडीट को. ऑप. सोसायटी लि. 
नांदेड 
१ विद्यापीठ अनुदान | विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून नामनिर्दशित सदस्य 
सदस्य | आयोगाची 
नामनिर्देशित 
व्यक्ती 
१ राज्य झासनाचा संचालक, तंत्र शिक्षण , महाराष्ट्र राज्य सदस्य 
सदस्य | प्रतिनिधी 
१ विद्यापीठाची विद्यापीठाकडून नामनिर्देशित सदस्य 
सदस्य | नामनिर्देशित 
व्यक्ती 
१ स्वायत्त संस्थेचे संचालक, श्री. गुरू Mee सिघजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान सदस्य 
सदस्य | संचालक/ प्राचार्य संस्था, नांदेड सचिव 
२. उपरोक्त नियामक मंडळाची मुदत 3 वर्षे कालावधीकरिता असेल. तथापि, विद्यापीठ 


अनुदान आयोगातर्फे नामनिर्देशित व्यक्‍तीची मुदत ५ वर्षे इतकी असेल. 


३. 


या शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या नियामक मंडळांच्या बैठकांसाठी तथा 


संस्थेच्या निगडीत अन्य कामकाजासाठी व्यवस्थापन मंडळाचे अध्यक्ष तथा सदस्य यांना महाराष्ट्र 


राज्याच्या सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यास देय असणाऱ्या प्रवासाच्या सवलती, प्रवास भत्ता व 


बैठकभत्ता देय राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बैठक ३६११/(११९/२२)/तांशि-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.॥चीवा859॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०११८१११०३७४१०८ 
असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VINOD VASANT 
DALVI } 
(वि. व. दळवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल, तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा .मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई . 
४) मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५ मा.सचिव, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 
६) AT ates, विद्यापीठ अनुदान आयोग, नवी दिल्ली. 
७ संचालक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 
८) संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९) संचालक, श्री. गुरू गोबिंद सिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान संस्था, नांदेड 
qo) श्री. सुनील रायठठ्ठा, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, विनोदराय इंजिनियर्स प्रा. लि., 
जालना 
११) श्री. प्रज्ञांत पोळ, Telecommunication and IT Consultant, “मैत्रा” ११२६, समाधान 
हॉस्पिटलच्या बाजूला, ब्रिट टाऊन, जबलपूर, मध्य प्रदेश - ४८२००२ 
१२) श्री. निखिल प्रभाकर मुंडळे, उपाध्यक्ष, दीनदयाल संशोधन संस्था, नवी दिल्ली. 
१३) श्री. आश्युतोष डुंबरे (IPS), आयुक्‍त, राज्य गुप्तचर विभाग, मुंबई. 
१४) सौ. राजश्री हेमंत पाटील,अध्यक्ष, गोदावरी अर्बन मल्टीस्टेट क्रेडीट को. ऑप. सोसायटी लि. 
नांदेड 
१५) प्राचार्य, सर्व शासकीय अनुदानित अभियांत्रिकी महाविद्यालये 
१६) सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्रशिक्षण 
१७) सचिव, महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई 
१८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
१९) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर 
२०) अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई/ निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 
२१) कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रश्ास्र विद्यापिठ, लोणेरे 
२२) कुलगुरु, रसायन तंत्रज्ञान संस्था, माटुंगा, मुंबई 
२३) कुलसचिव,सर्व अकृषी विद्यापीठे 
२४) उच्च व तंत्रशिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने 


२५) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क मंत्रालय, मुंबई 
२६) अवर सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
२७) निवड नस्ती -तांशि-२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


